राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर 
मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या 
(इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) २०% अनुदान मंजूर 
झालेल्या खाजगी शाळांतील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर, २०२० ते 
फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंतचे वेतत ऑफलाईन 
पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ मार्च, २०२१. 
वाचा :- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.माशाअ-२०२०/प्र.क्र.६१(भाग-२)/एसएम-४, 
दिनांक १२/०२/२०२१. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. प्राशाअ-२०२१/प्र.क्र.१७/एसएम-४ , 
दिनांक १५/०२/२०२१. 
3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. उमाशा-२०२१/प्र.क्र.१८/एसएम-४ , 
दिनांक १५/०२/२०२१. 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.अनुवि ४९२०/(३२/२०)/अर्थसंकल्प, 
दिनांक १७/०३/२०२१. 
प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. १ ते ३ येथील शासन निर्णयान्वये कायम विना अनुदान तत्वावर 


मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना दिनांक १ 
नोव्हेंबर, २०२० पासून २०% अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन 
निर्णयान्वये २०% अनुदानाचा निधी वितरीत करण्यात आळेळा आहे. सदर शाळांतील शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे वेतन शालार्थ प्रणाळीमधून 
दिनांक ३१/३/२०२१ पूर्वी अदा करता येणे Ba नसल्याने त्यांचे वेतन देयकांना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत 
ऑफलाईन पध्दतीने मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यातील कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द वगळलेल्या प्राथमिक, 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, ज्यांना दिनांक १ नोव्हेंबर, २०२० पासून २०% अनुदान मंजूर 
करण्यात आलेले आहे, HSA शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर, २०२० ते 
फेब्रुवारी, २०२१ पर्यंतचे वेतन ऑफलाईन पध्दतीने अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यामध्ये 
खालील वेतन देयकांचा समावेश राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-२३ 


2. 


अ) दिनांक 92/2/2029 च्या शासन निर्णयान्वये ६१ माध्यमिक शाळांमधीळ ३०८ शिक्षक व २०६ 


शिक्षकेत्तर पदे आणि १८१ माध्यमिक शाळांच्या ५४३ वर्ग/ तुकड्यांवरील ७६२ शिक्षक पदे अशा 
एकूण १०७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेत्तर पदांचे वेतन, 

आ) दिनांक १५/२/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये १६७ प्राथमिक शाळांमधील ९४१ शिक्षक आणि 
१५८ प्राथमिक झाळांच्या ६२३ वर्ग/ तुकड्यांवरील ७४७ शिक्षक पदे अशा एकूण १६८८ शिक्षक 
पदांचे वेतन, 

इ) दिनांक 94/2/2029 च्या शासन निर्णयान्वये १३३७ उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ 
महाविद्यालये/ज्यादा तुकड्या/अतिरिक्‍त शाखांमधील ७८०० पूर्णवेळ व २७२ अर्धवेळ शिक्षक 
पदे व ७४८ शिक्षकेत्तर पदे अशा एकूण ८८२० शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदांचे वेतन. 

सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११/२१/कोषा प्रश्ञा-४, दिनांक 


२२/०३/२०२१ च्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२२१७४१५६४२२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Imtiyaz Mushtaque Kazi 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd: 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 

) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल, ( लेखा अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई, नागपूर 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

८) आयुक्त ( शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 
) 
) 


१२)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/टीएनटी-२३ 


१४ सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 

१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१६) सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 

१७) वित्त विभाग ( व्यय-५/कोषा प्रश्ञा-४), मंत्रालय, मुंबई 

१८)शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१९) निवड नस्ती-टिएनटी-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


